महिला व बाल विकास विभागामार्फ़त सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात करण्यात 
आलेल्या जाहिरात प्रसिद्धीच्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एबावि-२०२१/प्र.क्र.११/का-६ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक - ३१ मार्च, २०२१. 
संदर्भ:- १) aga Aor व बाल विकास पुणे यांचे पत्र क्र. मबाविआपु/मवि/जाप्र/२०२०-२१/१७४५, 

दिनांक २७.०३.२०२१ 
२) AYA ASST व बाल विकास पुणे यांचे पत्र क्र. मबाविआपु/मवि/जाप्र/२०२०-२१/१७८१, 
दिनांक ३१.०३.२०२१ 
प्रस्तावना :- 
महिला व बाल विकास विभागामार्फ़त एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, माझी कन्या भाग्यश्री, 

बाल न्याय अधिनियम, बाळ लैगिक अधिनियम, बाळ लेंगिक अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम, कामाच्या 
ठिकाणी लैंगिक अत्याचार अधिनियम, कौटुंबिक हिंसाचारास प्रतिबध अधिनियम इ. योजना / कायदे यांची 
इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया व प्रिंट मीडिया मार्फत जाहिरात व प्रसिद्धी करण्यात येते. 
२. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध योजनांच्या 
प्रसिद्धीसाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनायामार्फ़त प्रसिद्धी मोहीम राबविण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने 
माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने त्यांच्या पॅनेळवर असलेल्या अधिकृत एजन्सीकडून विविध माध्यमांचा 
आधार घेऊन जाहिरात प्रसिद्धीचे कामकाज दिले होते. त्याप्रमाणे सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात दिलेल्या 
जाहिरातींचे संबंधित एजन्सींचे देयके अदा करण्यास मंजूरी देण्याची शिफ़ारस आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास, पुणे यांनी केली आहे. त्यास अनुसरून सदर देयकांना मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षातील महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध जाहिराती प्रसारणा 
संबंधिची विविध एजन्सी कडून देयके आयुक्‍त,महिला व बाल विकास,पुणे यांचेकडून खालीलप्रमाणे प्राप्त 
झालेली आहेत. 


अं.क्र एजन्सीचे नाव रक्‍कम रु. 
q मे. कौटल्य मल्टिक्रिएशान,प्रा.लि.,मुंबई २,९०,०००/- 
२ मे. कौटल्य मल्टिक्रिएशन,प्रा.लि.,मुंबई १९,४१,०००/- 
३. | मे. शिवम अँडव्ह्टायझिंग एजन्सी,नागपूर १,१०,१२,९४०/- 
४ मे. अभिक अँडव्हर्टायझिंग प्रा.लि. अहमदाबाद ७४,९७,५१२/- 
एकूण (१ ते ४) २,०७,४१,४५२/- 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२ ०२१/प्र.क्र.११/का-६ 
२. सदर जाहिरात प्रसिद्धीचे कामकाज संबंधित संस्थांनी समाधानकारक केल्याबाबत खातरजमा 
पुराव्यासह करण्यात यावी. तसेच यासंदर्भात संबंधित जाहिरात संस्थांनी समाधानकारक काम पूर्ण न करता 
त्यांना देयके अदा करण्यात आल्याची बाब भविष्यात निदर्शनास आल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त, 
महिला व बाल विकास, पुणे यांची राहील या अटीच्या अधीन राहून उपरोक्त सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षातील जाहिरात व प्रसिध्दीची देयके एकूण रु.२,०७,४१,४५२/- (रुपये दोन कोटी सात लाख एक्केचाळीस 
हजार चारशे बावन्न फक्त) च्या मर्यादेत अदा करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
३. सदर प्रयोजनाखाली येणारा खर्च सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. TRA-9, २२३५ 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, ००१ संचालन व प्रशासन, (०१) महिला व बाल कल्याण 
संचालनालय, (०१)(०५) जनजागृती, प्रसिध्दी, प्रशिक्षण आणि मूल्यमापन (कार्यक्रम), (२२३५ A ९०१ या 
लेखाशिर्षाखाली २६- जाहिरात व प्रसिद्धी या उद्दिष्टासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या तरतुदींमधून 
भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९/२०२१/व्यय-६, 
दिनांक ११.०२.२०२१ रोजीच्या सहमतीने काढण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३११४५२१९२८३० असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAVINDRA : career 
SITARAM JARANDE ८ - 


(र.सि. जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, रायगड भवन, नवी मुंबई 
३. महासंचालक (माहिती व प्रसिध्दी), मंत्रालय, मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
५. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
६. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 
८. वित्त विभाग (व्यय-६ / अर्थ-७, मंत्रालय, मुंबई 
९. कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती, (कार्यासन-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


